शेतकऱ्याची 
पत्नी 


लेखक : 
इद्रीस शाह 


चित्रे : 
रोझ मेरी सँटियागो 


मराठी अनुवाद: 
सुशील मेन्सन 


MMMMMUT 


TUNNY 
KOLO 


शेतकऱ्याची पत्नी 


इद्रीस शाह 


फार फार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे . 
एक शेतकऱ्याची पत्नी होती . एके 
दिवशी ती झाडावरून सफरचंद 
तोडत होती. पण अचानक एक 
सफरचंद तिच्या हातून सुटले 
आणि एका खड्डयात पडले. तिला 
ते खड्ड्याबाहेर काढता येईना . 


MUN 


तिने मदतीसाठी सभोवार पाहिले . 
जवळच्या झाडावर एक पक्षी बसला होता . 
ती पक्ष्याला म्हणाली, “ पक्ष्या , पक्ष्या , उडत उडत 
खड्ड्याजवळ जा आणि माझं सफरचंद काढून आण. " 
पण पक्षी म्हणाला, “चिव , चिव , चिव,” म्हणजे , “ नाही .” तो 
पक्षी जरासा खट्याळ होता . 
शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली , “किती खट्याळ आहे हा पक्षी!" 


मग तिने एक मांजर बघितली. 
ती मांजरीला म्हणाली, 
" मनीमाऊ , मनीमाऊ , जोपर्यंत 
पक्षी खड्यातलं माझं सफरचंद 
काढून आणत नाही , तोपर्यंत 
पक्ष्यावर झडप घालत राहा.” 
पण मांजर म्हणाली, “ म्याँव , 
म्याँव ,” म्हणजे , “ नाही ”. 


ती मांजर जराशी खट्याळ होती . 
शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली, “किती 
खट्याळ आहे ही मनीमाऊ ! " 


MMVI 


मग तिने एका कुत्र्याला पाहिले. ती त्याला म्हणाली , 
" कुत्रेदादा , कुत्रेदादा , मनीमाऊमागे पळ , जोपर्यंत ती 
पक्ष्यावर झडप घालत नाही , जोपर्यंत तो पक्षी उडून 
खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून देत नाही ." 
पण कुत्रा म्हणाला, “ भो , भो , भो ,” म्हणजे , “ नाही ." 


तो कुत्रा जरासा खट्याळ होता. शेतकऱ्याची पत्नी 
उद्गारली, “किती खट्याळ आहे हा कुत्रेदादा!” 


मग तिने सभोवार पाहिले . तिला एक मधमाशी दिसली. ती 
मधमाशीला म्हणाली, “ मधमाशीताई , मधमाशीताई , 
कुत्रेदादाला डंख मार , जोपर्यंत तो मनीमाऊच्या मागे पळत 
नाही , जोपर्यंत मनीमाऊ पक्ष्यावर झडप घालत नाही , 
जोपर्यंत तो पक्षी उडून खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून 
देत नाही .” 
पण मधमाशी म्हणाली, “ गुंssss , गुंssss , ” म्हणजे, “ नाही ." 
मधमाशी जराशी खट्याळ होती . शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली, 
"किती खट्याळ आहे ही मधमाशीताई! " 


मग तिने सभोवार पाहिले. तिला मधमाशी पाळणारा माणूस 
दिसला. ती त्याला म्हणाली, “ मधवालेभाऊ , मधवालेभाऊ , 
मधमाशीताईला सांग की कुत्रेदादाला डंख मार , जोपर्यंत 
कुत्रेदादा मनीमाऊच्या मागे पळत नाही , जोपर्यंत मनीमाऊ 
पक्ष्यावर झडप घालत नाही , जोपर्यंत पक्षी उडून खड्ड्यातून 
माझे सफरचंद आणून देत नाही. ” 


पण मधमाशी पाळणारा 
माणूस म्हणाला , “ मी नाही 
सांगणार . ” 
शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली , 
"किती खट्याळ आहेत हे 
मधवालेभाऊ ! " 


मग तिने पुन्हा सभोवार पाहिले . तिला 
जमिनीवर पडलेला दोरखंड दिसला. 


ती त्याला म्हणाली, “ दोरखंडा, दोरखंडा, मधवालेभाऊंना बांधून 
ठेव, जोपर्यंत ते मधमाशीताईला सांगत नाहीत की कुत्रेदादाला 
डंख मार, जोपर्यंत कुत्रेदादा मनीमाऊच्या मागे पळत नाहीत , 
जोपर्यंत मनीमाऊ पक्ष्यावर झडप घालत नाही , जोपर्यंत पक्षी 
उडून खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून देत नाही ." 


COMMU 


पण दोरखंडाने ना हूं केले ना चूं. शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली , “किती 
खट्याळ आहे हा दोरखंड !” 


मग तिने सभोवार पाहिले . यावेळी तिला आग दिसली . 
ती आगीला म्हणाली, “ आग, आग, दोरखंडाला जाळून 
टाक , जोपर्यंत तो मधवालेभाऊंना बांधत नाही , जोपर्यंत 
मधवालेभाऊ मधमाशीताईला कुत्रेदादाला डंख मारायला 
सांगत नाहीत , जोपर्यंत कुत्रेदादा मनीमाऊच्या मागे पळत 
नाहीत, जोपर्यंत मनीमाऊ पक्ष्यावर झडप घालत नाही , 
जोपर्यंत पक्षी उडून खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून देत 
नाही. " 


पण आगीने ना हूं केले ना चूं. तिने दोरखंडाला 
जाळले नाही. शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली, “किती 
खट्याळ आहे ही आग ! ” 


मग तिने पुन्हा सभोवार पाहिले . तिला पाण्याचे डबके दिसले . 
ती म्हणाली, “पाण्या, पाण्या, आगीला विझवून टाक , कारण ती 
दोरखंडाला जाळत नाहीये, कारण तो मधवालेभाऊंना बांधत 
नाहीये, कारण मधवालेभाऊ मधमाशीताईला कुत्रेदादाला डंख 
मारायला सांगत नाहीयेत , कारण कुत्रेदादा मनीमाऊच्या मागे 
पळत नाहीयेत , कारण मनीमाऊ पक्ष्यावर झडप घालत नाहीये , 
कारण पक्षी उडून खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून देत नाहीये." 
पण पाण्याने ना हूं केले ना चूं. त्याने आगीला विझवले नाही . 
शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली , “किती खट्याळ आहे हे डबके !” 


मग शेतकऱ्याच्या पत्नीने 

सभोवार पाहिले. 


तिला एक गाय दिसली. 


ती गायीला म्हणाली, “ गायमाते, गायमाते , 
डबक्यातलं पाणी पिऊन टाक. कारण ते आगीला 
विझवत नाहीये, कारण आग दोरखंडाला जाळत 
नाहीये , कारण दोरखंड मधवालेभाऊंना बांधत 
नाहीये, कारण मधवालेभाऊ मधमाशीताईला 
कुत्रेदादाला डंख मारायला सांगत नाहीयेत , कारण 
कुत्रेदादा मनीमाऊच्या मागे पळत नाहीयेत, कारण 
मनीमाऊ पक्ष्यावर झडप घालत नाहीये, कारण 
पक्षी उडून खड्ड्यातून माझे सफरचंद आणून देत 
नाहीये.” पण गाय फक्त म्हणाली, " हम्माssss,” 
म्हणजे, “ नाही.” शेतकऱ्याची पत्नी उद्गारली, "किती 
खट्याळ आहे ही गाय !” 


शेतकऱ्याच्या पत्नीने पुन्हा 
सभोवार पाहिले . तिला पुन्हा 
तो पक्षी दिसला. ती पक्ष्याला 
म्हणाली, “ जरा गायीला चोच 
मार .” पक्षी म्हणाला, “ ठीक 
आहे , मी गायीला चोच मारतो. 
पण तू मला खड्ड्यातून 
सफरचंद काढून आणायला 
सांगू नकोस ." 


शेतकऱ्याची पत्नी म्हणाली, “ ठीक आहे , तू एकदा चोच तरी 
मार.” मग खट्याळ पक्ष्याने गायीला चोच मारली. 


लगेच गाय डबक्यातील पाणी पिऊ लागली. पाणी 

आगीला विझवू लागले . 


आग दोरखंड जाळू लागला . दोरखंड मधमाशी 

पाळणाऱ्या माणसाला बांधू लागला. . 


मधमाशी पाळणाऱ्या माणसाने 
मधमाशीला आज्ञा केली. मधमाशी 
कुत्र्याला डंख मारू लागली. कुत्रा 
मांजरीमागे पळू लागला. मांजरीने 
गायीला चोच मारणाऱ्या पक्ष्यावर झडप 
घातली. पक्षी वेगाने फडफड करत उडाला 
आणि खड्ड्याजवळ गेला . 


मग वाऱ्याचा एक मोठा झोत खड्ड्यात गेला 


आणि त्याने शेतकऱ्याच्या पत्नीचे सफरचंद 
खडडयातन वर काढले . 


समाप्त 


त्यानंतर सगळीकडे आनंदीआनंद झाला. 


